सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत 
अन्य पाच कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील ३०८ 
अस्थायी पदे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : २२ ऑगस्ट २०२२ 


वाचा; 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-विवि-१९००/प्र.क्र.१७२/२०००/१९-अ, 
दिनांक १४ मे २००४. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९अ, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ 


शासन नणय : निर्णय : 
सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व विभागाच्या मंत्रालयीन स्तरावरील कार्यालयातील ७६८ पदांचा 


सुधारित आकृतीबंध संदर्भाधीन क्रमांक-१, दिनांक १४ मे २००४ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 


करण्यात आलेला आहे. 


२. वित्त विभागामार्फत प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, सामान्य 


प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत अन्य चार कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील 


३०८ अस्थायी पदांना उक्त संदर्भाधीन क्रमांक-२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 


दिनांक १ मार्च २०२२ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

३. आता सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत अन्य चार कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 
३०८ अस्थायी पदांना दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवर १२६, नागरिक संरक्षण समिती 


कार्यालयावर २, मंत्री आस्थापनेवर १५, निवास व्यवस्था नियंत्रक यांच्या आस्थापनेवर १३, मुख्य 


निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालयावर १५२ अशा ३०८ अस्थायी पदांच्या निर्मिती आदेशासह 


लेखाशिर्षनिहाय सविस्तर तपशील सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” व “विवरणपत्र-ब” मध्ये दर्शविण्यात 


आळा आहे. या पदांवर होणारा खर्च संबंधित विवरणपत्र-अ मधील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
पृष्ठ १४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


४. Br aed निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२२१६१८२५१९०७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK PANDURANG LANJEKAR 
D E E Pp A K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=50aee5be80b8f41754378fd9d8a0a12c0a445a745e540 
Pp A N D U RA N G a405b3cdd04cebdde40, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BCC288AF57C36E3D108E6290737D2413F2FCF2 
84C5FF204A8683A0128208DE77, cn=DEEPAK PANDURANG 
LANJEKAR cnt 
Date: 2022.08.22 16:31:26 +05'30' 
(दी.पां.लांजेकर ) 


कार्यासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (कार्यासन-५, २१, २३, २६, ३३, ३९मार्फत) 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-५, २१, २३, २५, २६, ३३, ३९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-१९ व १९अ निवड नस्ती. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ, दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ अन्वये 
३०८ अस्थायी पदांना दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत दिलेली मुदतवाढ 


(क) सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) / कार्यासन-२६ रोख 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या | ७ व्या 0२0 नुसार अ.क्र.१ व 2 साठी बक 
Pay Matrix Scale व ७ व्या SPC 
नुसार अ.क्र 2-28 साठी वेतन 
संरचना 
aa | २ 3 ७७. क षु 
| अपर मुख्य सचिव / शो संवर्ग पद मागणी क्रमांक-ए-४, 
प्रधान सचिव / २०५२-सचिवालय- 
सचिव (सामाजिक विकास समन्वय) सर्वसाधारण सेवा, 
२ | सादरकर्ता अधिकारी-१ विश एस-२७ / रु. ११८५००-२१४१००/- । (०९० सचिवालय, 
(सहसचिव स्तरावरील पद) (00)(09) सामान्य प्रशासन 
३ | उपसचिव ४ एस-२६/ रु. ७८८००-२०९२०० विभाग, (२०५२ ००२५) 
४ | उपसचिव (विधि # za एस-२६/ रु. ७८८००-२०९२०० 
५ | सादरकर्ता अधिकारी (२) | एस-२६/ रु. ७८८००-२०९२०० 
(उपसचिव स्तरावरील पद) 
६ | अवर सचिव | 90 | ० एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० 
७ | अवर सचिव (विधि) Lo ae एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० 
८ | कक्ष अधिकारी २५ एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० 
एस-२१ / रु. ५७१००-१८०८०० 
९ | लेखा अधिकारी | oa | एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० 
| do | सहायक कक्ष अधिकारी ३६ एस-१४/ रु. ३८६००-१२२८०० 
Ee q | संशोधन सहायक fo oa | एस-१४/ रु. ३८६००-१२२८०० 
१२ । निवडश्रेणी लघुलेखक | 9 | एस-१६/ रु. ४४९००-१४२४०० 
१३ | उच्चश्रेणी लघुलेखक ।__१० | एस-१५/ रु. ४१८००-१३२३०० 
१४ | निम्नश्रेणी लघुलेखक २ एस-१४ / रु. ३८६००-१२२८०० 
१५ | लघुटकंलेखक | oa | एस-८ / रु. २५५००-८११०० 
१६ | लिपिक टंकलेखक | 9 | एस-६ / रु. १२९००-६३२०० 
१७ | लिपिक शिना १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१८ | सहायक रोखपाल 1१__| एस-६ / रु. १९२९००-६३२०० 
१९ । रोखपाल शिळ म एस-६ / रु. 98800-3200 
२० | लेखापाल a एस-८ / रु. २५५००-८११०० 
२१ । गोपनीय लिपिक [| oa | एस-६ / रु. 18800-3200 
२२ | देयक लेखापाल २ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
२३ । वाहनचालक ३ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
| -- | एकूण १२६ Poe 


# उक्त अ.क्र.४ येथील अवर 


र सचिव (विधि) संवर्गातील १ पद उपसचिव (विधि) संवर्गात दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पासून 


सून श्रेणीवाढ करण्यात आले आहे. 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


(ख) नागरी संरक्षण समिती यांचे कार्यालय / कार्यासन-५ रोख 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या ७ व्या SPC नुसार लेखाशिर्ष 
वेतन संरचना 

Ea २ ३ SS अडकली षु 

q वरिष्ठ लेखापाल q एस-१३ / रु. 34800-992800 | मागणी क्रमांक-ए-४, 
२०७०-इतर प्रशासनिक 

२ | लिपिक टंकलेखक q एस-६ / रु. १९९००-६३२०० | सेवा, (१०६) नागरी 
संरक्षण, (00)(09) नागरिक 
संरक्षण समिती, 

(२०७० ००९४) 
| | एकूण २ Poe Pole 
(ग) मंत्री आस्थापना / कार्यासन-२१ रोख 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या ७ व्या SPC नुसार लेखाशिर्ष 
वेतन संरचना 

Ea 2 3 0७४ —— षु 

१ । अवर सचिव १ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० | मागणी क्रमांक-ए-४, 

Q | कक्ष अधिकारी १ एस-१७/ रु. ४७६००-१५११०० | २०५२-सचिवालय- 

एस-२१/ रु. ५७१००-१८०८०० | सर्वसाधारण सेवा, 

३ | सहायक कक्ष अधिकारी १ एस-१४ / रु. ३८६००-१२२८०० | (०९२) इतर कार्यालये, 

४ | देयक लेखापाल ७ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० । (०१)(०१ स्वतंत्र शाखा- 

५ | लिपिक टंकलेखक १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० । सामान्य प्रशासन विभाग 

६ | दूरध्वनी चालक ३ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० | (२०५२ ००९९) 

८ । रजा राखीव वाहनचालक १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० | मागणी क्रमांक-ए-४, 
२०५२-सचिवालय- 
सर्वसाधारण सेवा, 
(००)(०३) मंत्र्यांचा स्वीय 
कर्मचारी वर्ग 
(२०५२ ००३४) 

a एकूण १५ Poe Poe 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


(घ) निवास व्यवस्था नियंत्रक यांचे कार्यालय / कार्यासन-२३ रोख 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या ७ व्या SPC नुसार लेखाशिर्ष 
वेतन संरचना 
Ea २ 3 SS aa) षु 
१ | निवासव्यवस्था नियंत्रक व अवर सचिव १ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० | मागणी क्रमांक-ए-४, 
२ | कक्ष अधिकारी १ एस-१७/ रु. ४७६००-१५११०० | २०७०-इतर प्रशासनिक 
एस-२१/ रु. ५७१००-१८०८०० | सेवा, (११२) भाडे नियंत्रण, 
3 सहायक कक्ष अधिकारी 8 एस-१४/ रु. ३८६००-१२२८०० (००)(०१) निवासव्यवस्था 
४ | लिपिक २ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० । नियंत्रक, (२०७० ०१२९) 
५ | सहायक लेखा अधिकारी १ एस-१५/ रु. ४१८००-१३२३०० 
६ | लेखापाल १ एस-८ / रु. २५५००-८११०० 
७ । निरीक्षक १ एस-८ / रु. २५५००-८११०० 
८ | निम्नश्रेणी लघुलेखक १ एस-१४ / रु. ३८६००-१२२८०० 
९ | टंकलेखक १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
| -- | एकूण 93 Poe Poe 
(ड.) मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय / कार्यासन-३३ रोख 
अ.क्र. पदनाम पदसंख्या | ७व्या ७२७ नुसार अ.क्र.१व२ लेखाशिर्ष 
साठी Pay Matrix Scale व ७ 
व्या SPC नुसार अ.क्र 2-94 
साठी वेतन संरचना 
कें २ ३ Sa 1- षु 
za प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी fe. | संवर्ग पद मागणी क्रमांक-ए-२, 
२ | अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिव २ संवर्ग पद २०१५-निवडणुका, 
3. | उपसचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी 2 एस-२६ / रु. ७८८००-२०९२०० | (102) निवडणूक अधिकारी, 
४ | अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी 2 एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० | (00)(09) निवडणूक अधिकारी 
५ | सहायक मुख्य निवडणूक अधिकारी g एस-२० / रु. ५६१००-१७७५०० | (२०१५ ००१२) 
६ | कक्ष अधिकारी १४ एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० 
एस-२१ / रु. ५७१००-१८०८०० 
७ | सहायक कक्ष अधिकारी २६ एस-१४ / रु. ३८६००-१२२८०० 
८ | वरिष्ठ स्वीय सहायक fod एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० 
९ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) २ एस-१५/ रु. ४१८००-१३२३०० 
| 90 | लघुलेखक (मराठी) (उच्चश्रेणी) ।__१___| एस-१५/ रु. ४१८००-१३२३०० 
।_११ | लघुलेखक (इंग्रजी) (निम्नश्रेणी) | 9 | एस-१४/ रु. ३८६००-१२२८०० 
१२ | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर & २३ एस-७ / रु. २१७००-६९१०० 
१३ | लिपिक टंकलेखक ४६ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१४ | वाहनचालक fF १___| एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१५ | शिपाई & २६ एस-१ / रु. १५०००-४७६०० 
एकूण we || - | 


& उक्त अ.क्र.१२ व १५ येथील अनुक्रमे डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची २३ व शिपायांची २० अशी 


४३ पदे बाह्ययंत्रणेव्दारे भरावयाची आहेत. 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ, दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ अन्वये ३०८ अस्थायी पदांना दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ ते २८ फेब्रुवारी 
२०२३ पर्यंत दिलेली मुदतवाढ { सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व विभागांतर्गत अन्य चार कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील ३०८ अस्थायी पदांचा तपशील ) ... 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
aa) Q 3 — 1 षु & 
q | क्र.आस्थापना ११०१/प्र.क्र.६(पदे)/२००३/१९अ, | कक्ष अधिकारी १ मुख्य सचिव कार्यालयासाठी | मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक ९ डिसेंबर २००३ २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
(०९०) सचिवालय, 
(००)(०१) सामान्य प्रशासन विभाग ; 
(२०५२ ००२५) 
२ | क्र.आस्थापना १०९०/१२/१९अ, लिपिक १ मुख्य सचिव कार्यालयासाठी = 
दिनांक २६ जून १९८१ गोपनीय लिपिक १ 
3 | क्र.आस्थापना ११९०/३४/१९अ, अवर सचिव १ राजपत्रित अधिका-यांच्या a 
दिनांक १ मार्च १९९० लेखा अधिकारी १ वेतन व आहरण पध्दतीत 
सहायक कक्ष अधिकारी ३ सुधारणा करण्यासाठी 
लिपिक २ (कार्यासन-९३) 
४ । क्र.आस्थापना ११९०/५९/१९अ. कक्ष अधिकारी १ भारतीय प्रशासन सेवेतील Oo ee 
दिनांक २० ऑगस्ट १९९० लिपिक १ राज्य स्तरावरील बाबी 
हाताळणे 
(कार्यासन-१०३) 
५ | क्र.आस्थापना ११९४/५२/१९अ, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर १ भाप्रसे आस्थापना यांचे शय्या वया 
दिनांक १८ मार्च १९९५ कार्यालयात संगणकावर काम 
करण्यासाठी 
(कार्यासन-१०) 
६ । क्र.आस्थापना ११९४/प्र.क्र.४५/९४/१९अ, उच्चश्रेणी लघुलेखक २ विशेष चौकशी a 
दिनांक २१ जुले १९९४ अधिकाऱ्यासाठी सहाय्यभूत 
कर्मचारीवंद 


(कार्यासन-१०३) 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


वाटपासाठी (कार्यासन-१४अ) 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
२ ३ कक) 4 & 
७ | क्र.आस्थापना ११९३/प्र.क्र.५८/९३/१९अ, सादरकर्ता अधिकारी-१ १ सादरकर्ता अधिकारी व मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक २५ ऑगस्ट १९९२३ (सहसचिव स्तरावरील पद) तदनुषंगिक कर्मचारीवृंद २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
सहायक कक्ष अधिकारी १ (कार्यासन-१०अ) (०९०) सचिवालय, 
उच्चश्रेणी लघुलेखक q (00)(09) सामान्य प्रशासन विभाग. 
(२०५२ ००२५) 
८ | क्र.आस्थापना- ११९५/प्र.क्र.४५/९५(पदे)/१९अ, | सहायक कक्ष अधिकारी २ विभागीय चौकशीच्या aa वता 
दिनांक २३ ऑगस्ट १९९६ कामासाठी अतिरिक्‍त 
कर्मचारीवृंद 
(कार्यासन-११) 
९ | क्र.आस्थापना-१०८९/अनौसं.७७/६७/प्र.क्र. कक्ष अधिकारी १ विभागीय चौकशीच्या शिश 2 
398/ १९अ, दिनांक 3 जानेवारी १९८९ सहायक कक्ष अधिकारी १ पुनर्विलोकनासाठी 
(कार्यासन-११३) 
१० । क्र.आस्थापना ११९७/प्र.क्र.१/९७/१९अ, कक्ष अधिकारी १ विभागीय चौकशीच्या शय्या : 
दिनांक १० जानेवारी १९९७ प्रकरणांवर संनियंत्रण 
ठेवण्यासाठी 
(कार्यासन-११३) 
११ | क्र.आस्थापना ११९७/प्र.क्र.५/९७/१९अ, सहायक कक्ष अधिकारी १ मराठवाडा प्रशासकीय व का 
दिनांक २८ ऑगस्ट १९९७ विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी 
औरंगाबाद या संस्थेच्या 
प्रशासकीय कामासाठी 
(कार्यासन-१२अ) 
१२ | क्र.इएसटी 902 9/98-31/ 98, सहायक कक्ष अधिकारी १ मलोसे आयोग पुरस्कृत शिका : 
दिनांक १३ मे १९८१ लिपिक १ कर्मचा-यांच्या नियत 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
me 2 3 Sx 4 & 
१३ | क्र.इएसटी ९५३/९७/के, निम्नश्वेणी लघुलेखक १ पुनविळोकनाच्या कामासाठी | मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक १६ डिसेंबर १९६९ (कार्यासन-१५) २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
(०९०) सचिवालय, 
(00)(09) सामान्य प्रशासन विभाग. 
(२०५२ ००२५) 
१४ । क्र.आस्थापना ११९४/प्र.क्र.४९/ ९४/१९अ, कक्ष अधिकारी १ मागासवर्गीयांचे आरक्षण अंमळ शिश im 
दिनांक 92 ऑक्टोबर १९९४ सहायक कक्ष अधिकारी १ बजावणी तपासणी कक्ष 
(कार्यासन-१६ब) 
१५ । क्र.जी-१/पदांचे हस्तांतरण /९३/२३, रोखपाल १ शासकीय निवास व्यवस्थेचे a a 
दिनांक २७ मार्च १९९२ लेखापाल १ काम हाताळण्यासाठी 
(कार्यासन-२३३) 
१६ । क्र.आस्थापना १०८२/सीआर १२८/८२/१९अ, । देयक लेखापाल १ रोख झाखेसाठी 1 | 
दिनांक १२ मे १९८२ (कार्यासन-२६) 
१७ | आस्थापना ११९५/प्र.क्र. ५५/९५/पदे/१९अ, सहायक रोखपाल १ रोख झाखेसाठी 1 | 
दिनांक १३ ऑगस्ट १९९६ (कार्यासन-२६) 
१८ । क्र.आस्थापना ११८९/५९/८९/१९अ, सहायक कक्ष अधिकारी १ माजी सैनिकांचे पुनर्वसन व शग 
दिनांक २४ जानेवारी १९९० कल्याण विषयक कामासाठी 
(कार्यासन-२८) 
१९ | क्र.आस्थापना ११९१/प्र.क्र.४१/९१/१९अ, अवर सचिव १ माजी सैनिकाचे पुनर्वसन व शि 
दिनांक ३१ मे १९९१ कक्ष अधिकारी १ कल्याणविषयक कामासाठी 
सहायक कक्ष अधिकारी १ (कार्यासन-२८) 
२० | क्र.आस्थापना ११९१/प्र.क्र. ४१/९१/१९अ, उच्चश्रेणी लघुलेखक १ माजी रौनिकांचे पुनर्वसन व कल्याण aa : 
दिनांक 23 Ard १९९२ विषयक कामासाठी 
(कार्यासन-२८) 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. । ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
za 2 3 Sasa 4 & 
२१ | क्र.आस्थापना १०८२/प्र.क्र.५७/८३/१९अ, कक्ष अधिकारी १ शासकीय परिवहन सेवा व मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक १२ नोव्हेंबर १९८५ लिपिक १ विमानचालन संचालनालयाची | २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
आस्थापना हाताळण्यासाठी । (080) सचिवालय, 
(कार्यासन- २८ओ) (00)(09) सामान्य प्रशासन विभाग. 
(२०५२ ००२५) 
२२ । ange विभाग सहायक कक्ष अधिकारी १ शासकीय परिवहन सेवा व शय्या ee 
क्र.एचडीई१८२/८३/एचडीसी-२, दिनांक २ विमानचालन संचालनालयाची 
एप्रिळ १९८३ आस्थापना हाताळण्यासाठी 
(कार्यासन-२८अ) 
२३ | क्र.आस्थापना १०८४/सीआर ८४८/१९, सहायक कक्ष अधिकारी १ राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री a - 
दिनांक 30 जुले १९८४ इ. कडून येणारे संदर्भ 
हाताळण्यासाठी कर्मचारीवृंद 
२४ | क्र.आस्थापना १०८१/३१/१९, अवर सचिव १ राजशिष्टाचाराच्या कामासाठी शिका > 
दिनांक १६ मार्च १९८१ सहायक कक्ष अधिकारी २ कर्मचारीवृंद 
देयक लेखापाल q (कार्यासन-३१) 
२५ | क्र.आरओबी ११८१/६८/१८ (रवका), सहायक कक्ष अधिकारी १ माहिती व जनसंपक oo Me 
दिनांक 39 ऑगस्ट १९८१ महासंचालनालयाचे कामकाज 
हाताळण्यासाठी 
(कार्यासन-३४३) 
२६ । क्र.आस्थापना १०९५/प्र.क्र.४२/९५/१९अ, सह सचिव १ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा क ॥__ 
दिनांक ९ ऑक्टोबर १९९५ अवर सचिव १ प्रश्नाच्या बाबी हाताळण्यासाठी 
कक्ष अधिकारी १ विशेष कक्ष 
सहायक कक्ष अधिकारी २ कायारार 
लिपिक टंकलेखक ३ a 
उच्चश्रेणी लघुलेखक १ 
वाहनचालक १ 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
a] 2 3 Sasa 4 & 
२७ | क्र.आस्थापना १९९६/प्र.क्र.६/९६/ पदे/१९अ, । कक्ष अधिकारी १ राज्य निवडणूक आयोगाचे मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक २८ ऑगस्ट १९९६ सहायक कक्ष अधिकारी १ कामकाज हाताळण्यासाठी २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
स्वतंत्र कक्ष (कार्यासन-३७) (०९०) सचिवालय, 
(00)(09) सामान्य प्रशासन विभाग. 
(२०५२ ००२५) 
२८ | क्र.मप्रन्या १०८९/प्र.क्र.४०/१६अ, कक्ष अधिकारी १ महाराष्ट्र प्रशासकीय क 
दिनांक ३१ जुले १९८९ (अ.स. चे पद श्रेणी अवनत करुन) न्यायाधिकरणाचे (मॅट) 
सहायक कक्ष अधिकारी १ कामकाज चालविण्यासाठी 
लघुटंकलेखक q (कार्यासन-३८) 
लिपिक १ 
२९ | क्र.पीओएस १२९३/स्वासैक/१९, कक्ष अधिकारी १ स्वातंत्र्य रौनिक कक्षासाठी चा क 
दिनांक १८ ऑक्टोबर १९८४ सहायक कक्ष अधिकारी ४ 
लिपिक ३ 
३० | क्र.आस्थापना १९९६/प्र.क्र.३/९६/१९अ, सादरकर्ता अधिकारी-२ १ अखिल भारतीय सेवेतील कि 
दिनांक २७ मार्च १९९६ (उपसचिव स्तरावरील पद) तसेच अन्य वरिष्ठ 
अवर सचिव २ अधिकाऱर्‍्यांविरुध्दच्या 
उच्चश्रेणी लघुलेखक २ विभागीय चौकशीच्या 
सहायक कक्ष अधिकारी २ कामासाठी 
लिपिक टंकलेखक १ 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
(ea 2 3 Ss 4 & 
३१ | क्र.आस्थापना२००३/प्र.क्र.७/(पदे)/२००३/१९अ, | अपर मुख्य सचिव (साविस) १ सामाजिक विकास समन्वय मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०० 3 उप सचिव q कक्ष २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
अवर सचिव १ (०९०) सचिवालय, 
कक्ष अधिकारी २ (00)(09) सामान्य प्रशासन विभाग. 
सहायक कक्ष अधिकारी ४ हती 
निवडश्रेणी लघुलेखक १ 
उच्चश्रेणी लघुलेखक २ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
लिपिक टंकलेखक ३ 
वाहन चाळक २ 
३२ | क्र.आस्थापना ११०३/प्र.क्र.८(पदे)/२००३/१९अ, | कक्ष अधिकारी १ मंत्रालय लोकशाही दिन शिण 
दिनांक १० ऑक्टोबर २००३ सहायक कक्ष अधिकारी १ 
लिपिक टंकलेखक १ 
३३ | क्र.आस्थापना-११०४/प्र.क्र.५(पदे) /२००४/१९अ | उप सचिव १ मुंबई व सुवर्ण त्रिकोण विकास शिका a 
दिनांक १६ मार्च २००४ कक्ष अधिकारी १ या कामाचे नियोजन व 
सहायक कक्ष अधिकारी १ अंमलबजावणी करण्याकरीता 
उच्चश्रेणी लघुलेखक १ जादा पदे 
३४ | क्र.आस्था-११०७/प्र.क्र.२/०७(पदे)/१९अ, कक्ष अधिकारी ४ राजशिष्टाचार शाखेकरिता ae 
दिनांक १ सप्टेंबर २००७ 
३५ । क्र.पदनि-११११/प्र.क्र.०१/११/१९अ, कक्ष अधिकारी-नि-विशेष राजशिष्टाचार ४ राजशिष्टाचार शाखेकरिता ae 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०११ अधिकारी 
३६ | क्र.पदनि-१०१२/प्र.क्र.१/२०१२/१९अ, अवर सचिव (विधि) १ मुख्य सचिव कार्यालय व सामान्य _ 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१२ (सध्या उपसचिव स्तरावरील पद) प्रशासन विभाग (खुद्द) करिता 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
a] 2 3 Ss 4 & 
३७ | क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२अ, सह / उपसचिव १ एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण | मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक २० जानेवारी २०१४ अवर सचिव १ कार्यक्रमाच्या २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
कक्ष अधिकारी १ अंमलबजावणीसाठी (०९०) सचिवालय, 
सहायक कक्ष अधिकारी q (00)(09) सामान्य प्रशासन विभाग. 
लिपिक-टंकलेखक १ क. 
३८ | क्र.पदनि-१०१६/प्र.क्र.१३७/१९अ, अवर सचिव १ एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण शिश 
दिनांक ४ जून २०१६ कक्ष अधिकारी २ कार्यक्रमाच्या 
सहायक कक्ष अधिकारी २ अंमलबजावणीसाठी 
लिपिक-टंकलेखक २ 
३९ | क्र.संकोर्ण-१०१६/प्र.क्र.१८१/१९अ, संशोधन सहायक १ भाप्रसे आस्थापना यांचे शिका > 
दिनांक ७ जानेवारी २०१७ कार्यालयात संगणकावर काम 
करण्यासाठी (कार्यासन-१०) 
४० । क्र.आस्थापना ११९१/४२/१९अ, अवर सचिव १ मंत्री आस्थापनेसाठी मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक १६ जुले १९९१ (कार्यासन-२१) २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
(०९२) इतर कार्यालये, 
(०१)(०१) स्वतंत्र शाखा- सामान्य 
प्रशासन विभाग. (२०५२ ००९९) 
४१ | क्र.आस्थापना ११९२/प्र.क्र. ५०/१९अ, देयक लेखापाल ७ मंत्री आस्थापनेसाठी शिकागा 2 
दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९२ (मंत्री आस्थापनेवरील पदे) (कार्यासन-२१) 
४२ | क्र.आस्थापना ११९७/प्र.क्र. ६/९७/(पदे)/१९अ, | कक्ष अधिकारी १ मंत्री आस्थापनेसाठी शिश 
दिनांक २७ ऑगस्ट १९९७ सहायक कक्ष अधिकारी १ (कार्यासन-२१अ) 
लिपिक टंकलेखक १ 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
mee Q 3 क लच्या षु ६ 
४३ । आदेश उपलब्ध नाहीत. दूरध्वनी चालक ३ मंत्री आस्थापनेसाठी मागणी क्रमांक-ए-४, 
(कार्यासन-२१ओ) २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
(०९२) इतर कार्यालये, 
(०१)(०१) स्वतंत्र शाखा- सामान्य 
प्रशासन विभाग. (२०५२ ००९९) 
रजा राखीव वाहनचालक q मंत्री आस्थापनेसाठी मागणी क्रमांक-ए-४, 
(कार्यासन-२१ओ) २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
(00)(02) मंत्र्यांचा स्वीय कर्मचारी वर्ग. 
(२०५२ ००३४) 
४४ | क्र.जीआयईएसटी ७५/७६, निवास व्यवस्था नियंत्रक व अवर सचिव १ निवास व्यवस्था नियंत्रक मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी १९७५ कार्यालयासाठी २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, 
(कार्यासन-२३) (११२) भाडे नियंत्रण, 
(००)(०१) निवासव्यवस्था नियंत्रक. 
(२०७००१२९) 
४५ | आदेशा उपलब्ध नाहीत. उपलेखापाल १ नागरीक संरक्षण समिती मागणी क्रमांक-ए-४, २०७०-इतर 
लिपिक-टंकलेखक १ कार्यालयासाठी प्रशासनिक सेवा, (१०६) नागरी संरक्षण, 
(००)(०१) नागरिक संरक्षण समिती. 
(कार्यासन-५) कन रो 
४६ | आदेशा उपलब्ध नाहीत. कक्ष अधिकारी १ निवास व्यवस्था नियंत्रक मागणी क्रमांक-ए-४, 
सहायक कक्ष अधिकारी ४ यांच्या कार्यालयासाठी २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, 
लिपिक-टंकलेखक २ (कार्यासन-२३) (११२) भाडे नियंत्रण, 
सहायक लेखा अधिकारी १ (००)(०१) निवासव्यवस्था नियंत्रक. 
लेखापाल १ (२०७००१२९) 
निरीक्षक १ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
टंकलेखक १ 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपज्ील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
ae] 2 3 (eee | ५ & 
४७ | आदेशा उपलब्ध नाहीत. सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी १ मुख्य निवडणूक अधिकारी  । मागणी क्रमांक-ए-२, 
उपसचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी १ कार्यालयासाठी २०१५-निवडणुका, 
अवर सचिव व उपमुख्य निवडणूक अधिकारी १ (कार्यासंन-३३] (१०२) निवडणूक अधिकारी, 
कक्ष अधिकारी २ (००)(०१) निवडणूक अधिकारी. 
सहायक कक्ष अधिकारी ३ (२०१५ ००१२) 
वरिष्ठ स्वीय सहायक १ 
उच्चश्रेणी लघुलेखक २ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
क्र.संकीर्ण-३५१९/प्र.क्र.३७/१९अ, लिपिक-टंकलेखक 5 
दि. 22 फेब्रुवारी २०१९ (५ पदांपैकी २ टंकलेखकाची | वाहनचालक च 
पदे लिपिक-टंकलेखक संवर्गात रुपांतरित) शिपाई द 
४८ | क्र.आढावा-१८१९/प्र.क्र.१७/१९अ, अतिरिक्‍त मुख्य निवडणूक अधिकारी २ मुख्य निवडणूक अधिकारी मागणी क्रमांक-ए-२, 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ सहमुख्य निवडणूक अधिकारी १ कार्यालयासाठी २०१५-निवडणुका, 
उपमुख्य निवडणूक अधिकारी १ (कार्योसन-३३) (१०२) निवडणूक अधिकारी, 
सहायक मुख्य निवडणूक अधिकारी ४ (००)(०१) निवडणूक अधिकारी. 
कक्ष अधिकारी १२ (२०१५ ००१२) 
उच्चश्रेणी लघुलेखक १ 
सहायक कक्ष अधिकारी २३ 
(टीप : डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची २३ व शिपायांची २७ | लिपिक-टंकलेखक oA 
अशी ४३ पदे बाह्ययंत्रणेव्दारे भरावयाची आहेत.) | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर २२ 
शिपाई २० 
४९ । क्र.आढावा-१८१८/प्र.क्र.९/१९अ, उपसचिव (विधि) १ मुख्य सचिव कार्यालय व सामान्य | मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ (दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पासून प्रशासन विभाग (खुद्द) करिता २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
श्रेणीवर्धित पद) (०९० सचिवालय, 
(००)(०१) सामान्य प्रशासन विभाग. 
(२०५२ ००२५) 
| -- | एकूण पदे ३०८ fe 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


